वर्धा जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.३०/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून, २०२३. 


पहा :- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा यांचे पत्र 
क्र. जिनिस/व/जिवायो/विनिस/ससंअ-/१२५/२०२३, दि.२५.०५.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) (दोन) (ब) आणि कलम ३ चा पोटकलम (3) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 
०२ “नामनिर्देशित सदस्य” तसेच सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व 
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ०९ व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून वर्धा जिल्ह्याच्या 
जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. वर्धा जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द 
होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२७१७२९२४९७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझांनुसार व नावांने, eee 101 वळ 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
2023.06.28 13:00:38 +05'31 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.३०/का-१४८१-अ 


. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा यांचे खाजगी सचिव 


. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा 

. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 
९. 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा 


१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 
१२. निवड नस्ती, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.३०/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.३०/का-१४८१-अ, दिनांक: २७ जून, २०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
शि Sl. पंकज भोयर, विधानसभा | वर्धा विधानसभा मतदारसंघ 
सदस्य 
2 | श्री. समीर कुणावार, विधानसभा हिंगणघाट विधानसभा मतदारसंघ 
सदस्य 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


iad सदस्य 


शि श्री. राजेश भाऊरावजी बकाने डिगडोह रोड बकाने ले-आऊट वार्ड क्र.१, रा. 
देवळी, ता.देवळी, जि.वर्धा 
श्री. सुनिल ज्ञानेश्वरराव गफाट मु. पूलई, वार्ड क्र.१, पो. पवनूर, ता.जि.वर्धा 
श्री. जयंत शरदराव कावळे जुने आर.टी.ओ. ऑफीससमोर, प्रतापनगर, जि. 
वर्धा 
i श्री. किशोर मनोहरलाल दिघे अब्दुला नगर, संत गोमाजी वार्ड, हिंगणघाट, 
जि. वर्धा 
५ | att. अविनाश पुरुषोत्तमराव देव डेहनकर ले-आऊट, सिदी मेघे, वर्धा 
६ श्री.मुकुंदराव बारंगे रा.येनगांव, पो. उमरी, ता.कारंजा, जि.वर्धा 
| | श्री. मिलींद दादाजी भेंडे मु.पो.नालवाडी, स्टेट बॅक कॉलनी, ता.जि.वर्धा 
८ | श्रीमती उषाकिरण थुटे संत तुकडोजी वार्ड, महात्मा फुले शाळेजवळ, 
हिंगणघाट, जि. वर्धा 
९ | att. संदिप दिलीपराव काळे विश्रामगृहासमोर, सिव्हील लाईन, आर्वी, जि. 
वर्धा 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA DHURI MAHARASHTRA, OU SOL ANNING ती शील 


Date: 2023.06.28 13:01:10 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


